शेतकरी मासिक योजनेंतर्गत 
माहे जुन २०२२ चे देयक अदा करण्यासाठी 
रु.२९.७५ लक्ष एवढा निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.गोमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२२ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.शेमाछ-२०१६/प्र.क्र.२९०/११-अे, दि.२३.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, दि.१९.०६.२०१९ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४.०६.२०२१ 
४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, दि.०३.०६.२०२१ 
५) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१७.०८.२०२१ 
६) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शेोमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अे, दि.०७.१०.२०२१ 
७) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१०.०२.२०२२ 
८) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 
९) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. अंदाज-२०२२/प्र.क्र.४२/२-अ, दि.०५.०४.२०२२ 
qo) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१९.०७.२०२२ 
११) संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कृुआ/शेमासे/शे.अंकछ.माशाप्र/३१९७७/२२, 
दि.२२.०९.२०२२ 


प्रस्तावना - 

शेतकऱ्यांच्या हितार्थ सन १९६५ पासून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शेतकरी मासिकाच्या माध्यमातून 
कृषि क्षेत्रातील लक्षवेधक तसेच अद्ययावत घडामोडींची माहिती राज्यातील व राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांना 
पोहचविण्यात येते. कृषि विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १७.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शेतकरी 
मासिकाच्या सन २०२१-२३ करिता सप्टेंबर २०२१ ते ऑगस्ट २०२३ या कालावधीतील शेतकरी अंक छपाईचे 
काम आनंद पब्लिकेशन, जळगाव यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. 


माहे जून २०२२, ऑगस्ट २०२२, सप्टेंबर २०२२ व ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीतील शेतकरी मासिक 
अंक छपाईसह अंकातील लेखांचे संपादन-सुलभीकरण, लेखांची मांडणी-सजावट, छपाई कामासाठी शेतकरी 
मासिक, ( २४०१ ०७४४) या लेखाशिर्षाखाली (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवर रु.७७.८७ लक्ष इतके 
अनुदान मंजूर करण्यासाठी संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी संदर्भाधीन दि. २२.०९.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 

सन २०२२-२३ करिता “शेतकरी मासिक योजना" या योजनेसाठी रु.२४८.८३ लक्ष इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः शहोमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अओे, 


दि.१९.०७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, मार्च २०२२ ते जुले २०२२ या महिन्यांतील शेतकरी 
मासिक अंक छपाईच्या देयकांकरीता जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवर होणा-या खर्चासाठी रु.५२.२५ लक्ष निधी 
आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि सदर रु.५२.२५ 
लक्ष निधीतून माहे मार्च २०२२, एप्रिल २०२२, मे २०२२, जुले २०२२ याच महिन्यांतील शेतकरी मासिक अंक 
छपाईचे देयक अदा करण्यात आले असुन, जुन २०२२ चे देयक रु. २९.७५ लक्ष अदा करणे बाकी आहे. 


वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार मंजुर केल्यानुसार, कृषि विभागाच्या 
दि.०५.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, होतकरी मासिक योजनेकरिता एप्रिल ते डिसेंबर, २०२२ या ९ 
महिन्यांच्या कालावधीसाठी, दरमहा ७ टक्के प्रमाणे प्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. त्यानुसार 
जून २०२२ या महिन्यातील शहोतकरी मासिक अंक छपाईच्या देयकाकरीता जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवर 
होणा-या खर्चासाठी रु.२९.७५ लक्ष निधी आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय - 


१) शोतकरी मासिक योजने अंतर्गत माहे जून २०२२ या महिन्यातील होतकरी मासिक अंक छपाईची देयक 
अदा करण्याकरिता जाहिरात रु.२९.७५ लक्ष (रु.एकूण एकोणतीस लक्ष पंच्याहत्तर हजार फक्त) इतक्या 
रकमेस शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) यावरील खर्च "मागणी क्र.डी-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, १०९-विस्तार व शोतकरी 
प्रशिक्षण, (०१) माहिती व प्रचार (09) (०२) होतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४) या योजनेत्तर" ळलेखाशिर्षाखाली (२६) 
जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवरील सन २०२२-२३ करिता मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३) सदर योजनेंतर्गत सन 2022-23 मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे लेखापरिक्षीत केळेली उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
( Audited Utilizaton Certificates ) सत्वर सादर करावीत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९३०११५६३०२१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावाने. Dita sgneaby HEMANT GORAKANATH धमराज 
HEMANT GORAKHNATH 


MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
कृषि संचालक (वि. व प्र, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
कृषि उपसंचालक तथा संपादक, शेतकरी मासिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई 
६ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


०८ “७ A -O 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः शहोमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-ओ, 


७ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), नागपूर 

८ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 

९ संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

१० अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३ संचालक, शासन लेखन,मुद्रण सामग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई ४ 
१४ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


